सातारा सैनिकी झाळेच्या नूतनीकरणाच्या 
अंदाजपत्रकास (टप्पा-१ प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र. सैशासा/शा.नु./२०२०-२१/ माध्य 
(ब)/ एस-५/२६७३, दिनांक ३०.०८.२०२१ 

२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा यांचे पत्र क्र. प्रकल्प-२/४७३५/२०२१, 
दिनांक १७.०८.२०२१ 

३) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र. सैशासा/शा.नु./२०२०- २१/ माध्य (बो/ 
एस-५/४००८., दिनांक १८.११.२०२१ 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअपु/का-२/इमा/ 
५५५२/२०२१, दिनांक ०३.११.२०२१ 

५) प्राचार्य, सैनिक स्कूल, सातारा यांचे पत्र क्र. ३३८/एस/क्यू/२०१९-२०/३१४, दि. १८.०८.२०२१ 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ 

७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 


प्रस्तावना -: 


सातारा सैनिक शाळेची स्थापना दिनांक २३ जून, १९६१ रोजी झाली असून ही देशातील पहिली 
सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागाळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व होतकरु मुलांना राष्ट्रीय 
संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून सैन्य दलात अधिकारी पदावर संधी मिळावी, हा या शाळेचा मुख्य उद्देश 
आहे. 


सातारा सैनिक शाळेचा परिसर ११५ एकर सरकारी जमिनीमध्ये आहे. या परिसरातील काही 
इमारती ब्रिटीश काळातील १९२१ ते १९६१ मधील असून काही इमारती सन १९६१ मध्ये सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचे बांधकाम जुन्या पध्दतीचे असून सदर इमारती 
धोकादायक झालेल्या आहेत. सातारा सैनिक स्कूल नियमावलीतील नियम क्र. १५.०४ नुसार, तसेच 
दिनांक ६.१२.२०१६ रोजी झालेल्या सामंज्यस करारानुसार सातारा सैनिक शाळेच्या इमारत देखभाल व 
दुरुस्तीची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 


सातारा सैनिकी झाळेच्या नूतनीकरणाचा रु. २९९.२८ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकाचा 
प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र. (३) अन्वये शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव तांत्रिक तपासणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागास 
सादर केला असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने किंमतीची परिगणना करुन रु. २८५.१६ कोटी 
रकमेच्या प्रस्तावास अटींच्या अधिन राहून सहमती दर्शविली आहे. तसेच दिनांक २९.११.२०२१ रोजी 
झालेल्या शासकीय इमारतीच्या बांधकामांना मंजूरी देण्याबाबत गठीत उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सातारा सैनिक शाळेच्या 
नूतनीकरणासाठी रु. २८५.१६ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सातारा सैनिक झाळेच्या नूतनीकरणासाठी रु. २८५.१६ कोटी (रुपये दोनशे पंच्याऐंशी कोटी 
सोळा लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
@ प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


(1) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(1) प्रस्तावातील GRA संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


(iv) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


(५७ स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामाचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


Wi) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) सदर कामांकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 


२. सदर खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. ई-४, ४२०२- शिक्षण, क्रीडा, कला,व 
संस्कृती यावरील भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०२ माध्यमिक शिक्षण, (०१)- सैनिकी शाळेचे 
बांधकाम, (००) (०५) शाळेचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४२०२ ६४३३), ५३ मोठी बांधकामे” या 
लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
3 सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७४/इमा-३, 
दिनांक २४.११.२०२१ व नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३७४/१४७१ दिनांक १४.१२.२०२१ 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११९६/२०२१/व्यय-५, दिनांक २४.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११११७२०५६८०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAVITA KETAN TONDE 


KAVITA KETAN DN: CN = KAVITA KETAN TONDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


TONDE डी 090010000णा०णलका का 
(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 

प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्विय सहायक. 

Jo aged (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 

१३.सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२१/प्र.क्र.१५१/एसएम-६ 


१४.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१६.प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१८.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१९.प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 

२०.सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
२१.मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 
२२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३/इमा-१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२४.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२५. निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


